सन २०१८-२०१९ करिता ताडी अनुज्ञप्ती 
लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे वितरीत 
करणे - मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.४ जून, २००१ 

२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.९ ऑगस्ट, २०१०. 

३) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउश्यु-३, दि.२५.०८.२०१५. 
४) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउश्ु-३, दि.२८.१०.२०१६. 
५) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउश्यु-३, दि.२.१२.२०१६. 

६) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०७१७/प्र.क्र.२१९/राउश्यु-३, दि.२१.०८.२०१७. 
७) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३०.०८.२०१८. 


Co 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र ताडी दुकाने (लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेश २००१ 
नुसार, संदर्भाधीन दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, ताडी वर्ष २०१८-२०१९ 
करिता ताडी दुकाने लिलाव-नि-निविदा पध्दतीने वितरीत करण्याच्या विहित पध्दतीनुसार 
अटींच्या अधीन राहून टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांचे वितरण बोलीधारकांना करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र ताडी दुकाने (लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेश २००१ 
नुसार राज्यातील ताडी अनुज्ञप्त्याकरिता सन 2098-2020 या वर्षाकरिता पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे :- 

१) सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना मागील वर्षाच्या शुल्काच्या 
तीन महिन्यांच्या प्रमाणात रक्‍कम वसूल करुन, दोन महिन्यांपर्यंत म्हणजे दि.३१ 
ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२) सन २०१९-२० या ताडी वर्षासाठी दि.१ नोव्हेंबर, २०१९ ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२० या 
कालावधीसाठी राज्यातील टीडी-१ अनुज्ञप्ती वितरणासाठी लिलाव-नि-निविदा प्रक्रीया 
राबविण्याबाबत स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३. 


2. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८३११८३४४५४१२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sudhakar Dien oncovermentt ahr =H 


part tt stalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c691d7a8c477d6ac39c19 


Shahaji Yadav, / enemas anes tae 
(सु.श.यादव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री Rea) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (राउड्ु) यांचे स्वीस सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. खाजगी सचिव, विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, 
विधानभवन, मुंबई, 

६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
८ 
९ 


Cc AD A -0 


. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
१०. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


